सार्वजनिक बांधकाम विभागातील स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची 
दि.०१.०१.१९८९ ते ३१.१२.२०१८ या 
कालावधीची दि.११.१२.२०२० रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.१२८/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :-२० फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : १)सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ 
आस्था- १, दि.११.१२.२०२०. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.४८ / 
आस्था-१, दि.३.८.२०२१. 
३) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला यांचे पत्र क्रमांक 
३२८७/ वलि-१ / 2023, दि.१६.५.२०२३. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/आस्था- १, 
दि.११.१२.२०२० अन्वये स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाची दिनांक ०१.०१.१९८९ ते 
३१.१२.२०१८ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि.११.१२.२०२० रोजीच्या ज्येष्ठतीसूचीस दि.०३.०८.२०२१ 
रोजी काढण्यात आलेल्या शासन शुध्दीपत्रक अन्वये अ.क्र.२७४६ वरील श्री.अनिल विष्णु बडे 
यांच्या नावासमोर रकाना क्र.५ मध्ये " भ.ज.(ड) (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग)" अशी नोंद घेण्यात आली 
आहे. 


२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला यांनी दि.१६.०५.२०२३ 
रोजीच्या पत्रासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांस अनुसरुन स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाची दिनांक ११.१२.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील अ.क्र.२७४६ वरील श्री.अनिल विष्णू बडे यांच्या नावासमोर 
यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे भ.ज.(ड) / (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) 
(अल्पदृष्टी) (बहुविकलांग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.१२८/आस्था-१ 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२०१७२९२३०७१८ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत . परिशिष्ट “aT” Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 
. DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
5 AT | S H WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c5bd45dd711c0d1e07174dcf0c8670425f953a9919626 
87c4be78f5251636a62, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
KA 5 H | N AT H H A D Pp E serialINumber=447C8B1 1201 DB56E60BD92A6C6FB60347E6C16E 
€635920CCBEC2FA918E790339, cn=SATISH KASHINATH HADPE 


Date: 2024.02.20 17:40:33 +05'30' 


(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wd:- 


१) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
२) सचिव (बांधकामे), यांची स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 
) 
) 


४ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला. 

५) श्री.अनिल विष्णू बडे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक द्वारा- अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला 

६) कक्ष अधिकारी सेवा -३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७) निवडनस्ती आस्थापना -१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२३ /प्र.क्र. १२८/आस्था-१, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - "अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या 
अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणेबाबतचे विवरणपत्र . 


भ.ज.(ड)/ 
(दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) 
(अल्पदृष्टी) 
(बहुविकलांग) 


सरळसेवा 


२९-०५-०८ 


०0०८-०६-१४ 


जात प्रवर्ग स्थापत्य आस्थापने स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य जेष्ठतेचा दिनांक| पदोन्नती/ अभिप्राय 

अभियांत्रिकी चा प्रकार | अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी राजीनामा/ 

सहाय्यक सहाय्यक या सहाय्यक | सहाय्यक पदाची | कार्यालय सेवानिवृत्त / 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची आर्हताकारी निधन 

पदावरुन समावेशन अर्हताकारी । परीक्षा / विभागीय 

आले त्या झाल्याचा दिनांक | परीक्षा / परीक्षा उत्तीर्ण 

पदाचे नांव / सरळसेवेने विभागीय | होण्या पासून सूट 

हजर झाल्याचा | परीक्षा उत्तीर्ण | मिळाली आहे 
दिनांक आहे किवा किंवा कसे 
कसे 
१५ १६ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या 
दि.११.१२.२०२० रोजीच्या ज्येष्ठतीसूचीस 
दि.०३.०८.२०२१ रोजी काढण्यात आलेल्या 
शासन शुध्दीपत्रक अन्वये अ.क्र.२७४६ वरील 
श्री.अनिल बडे यांच्या नावासमोर रकाना क्र. ५ 
मध्ये (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात 
आली होती. आता अधीक्षक अभियंता, मुंबई 
(सा.बां)मंडळ, अकोला यांनी दि.१६.५.२०२३ 
रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन 
दिलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री.अनिल 
विष्णू बडे यांनी दिव्यांग (Low Vision) 
(अल्पद्ृष्टी) असल्याबाबतचे दि.२०.०१.२०२३ 
रोजीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्याचे 
दिसून येते. यास्तव त्यांच्या नावापुढे भ.ज.(ड) 
/ (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) (अल्पदृष्टी) 
(बहुविकलांग) अशी सुधारित नोंद घेण्यात 
येत आहे. 


